शोतकरी आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त 
शेतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत 
देण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबत 
(अनिवायी 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एससीवाय-२०२२/प्र.क्र.२६/म-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक:- २८ जून, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक:- एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, 
दिनांक १९.१२.२००५ 
२) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक:- एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, 
दिनांक २३.०१.२००६ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४/०४/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे झालेल्या होतकरी 
आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त होतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी सहाय्यक 
अनुदानापोटी संदर्भाधीन क्र. 2 वरील शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीनुसार, जिल्हास्तरीय समितीने पात्र 
ठरविलेल्या शहोतकरी आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना रु.१.०० लक्ष मदत 
देण्यात येते. या प्रयोजनासाठी मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ ३१९५ अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात 
करण्यात आलेली तरतुद मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता सर्व जिल्हाधिकारी यांना वाटप 
करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुकत यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे झालेल्या शोतकरी 
आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त होतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी सहाय्यक 
अनुदानापोटी सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेली तरतूद रू.१७.०० कोटी सर्व 
जिल्हाधिकारी याच्या खाती जमा करण्यासाठी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद 
केल्यानुसार सर्व विभागीय आयुक्‍त यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांत विहित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन आत्महत्याग्रस्त 
शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात यावी. 
र या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 


सुरक्षा व कल्याण ०२, समाजकल्याण १०४, वृध्द, अपंग व निराश्रीतांचे कल्याण (००)(०३), आत्महत्या 
केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना वित्तीय सहाय्य (अनिवार्य) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ 
३१९५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर लेखाशिर्षांतर्गत झाळेला प्रत्यक्ष खर्च व 
महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२२/प्र.क्र.२६/म-७ 


प. सदर आदेश हे वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र. 3 वरील शासन परिपत्रकातील 
तरतुदींस अनुसरून तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६७/२०२२/व्यय-९, दिनांक 
99.04.2022 अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६२८१४५२३२२३१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.06.28 14:56:14 +05'30' 


(संजय धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.सर्व विभागीय आयुक्त, 
२.सर्व जिल्हाधिकारी, 


३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

४.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
५.महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
६.संचालक, लेखा व कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई, 

७.प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८.उप सचिव (अर्थ-६/व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९.उप सचिव, (ब-१/२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.कक्ष अधिकारी (म-३/म-११), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.निवडनस्ती (म-७). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२२/प्र.क्र.२६/म-७ 


शासन निर्णय, क्रमांक:- एससीवाय-२०२२/प्र.क्र.२६/म-७, दिनांक:- २८ जून, २०२२ 


विवरणपत्र - “अ 
रूपये लाखात 
अ.क्र. | विभागीय आयुकत तथा नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदानाची रक्‍कम 

(a कोकण ४.०० 
२ पुणे १५.०० 
३ नाशिक २२१.०० 
४ औरंगाबाद ७२५.०० 
4 अमरावती ५९०.०० 
& नागपूर १४५.०० 

एकूण:- १७००.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


